भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (अनुसुचित 
जाती/ अनुसूचित जमाती) उद्योजकांसाठी 
विशेष सामुहिक प्रोत्साहन योजना.... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. :- साप्रोयो-२०१९/प्र.क्र.१३३/उद्योग-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ जुले, २०१९ 


वाचा :- शासन निर्णय समक्रमांक साप्रोयो-२०१५/प्र.क्र.१३३/उद्योग-८, दि. ११/०२/२०१६, 


शासन शुध्दीपत्रक - 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णय दि.११.२.२०१६ मधील - कौशल्य विकास योजना बाबतचा मुद्या क्र.१४- 
खालील प्रमाणे आहे : - 

प्रस्तुत योजनेतंर्गत अ.जा/अ.ज प्रवर्गातील उद्योजकांच्या ज्ञानात वाढ करणे व सामजिक विकास करण्याच्या 
हेतून कौशल्य विकास कार्यक्रम राज्य शासनाकडून हाती घेण्यात येईल. महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र (॥०59) 
व उद्योजकता विकास संस्था अहमदाबाद (EDI) आणि राष्ट्रीय सामाजिक विकास संस्था (NSDC) यांच्या संयुक्‍त 
विद्यमाने निवासी उद्योजकीय विकास कार्यक्रम १ ते ३ महिन्यांच्या कालावधीकरीता आखून त्याव्दारे अजा/अज 
प्रवर्गातील लाभार्थ्यांमध्ये उद्योजकीय मानसिकता रुजवून त्यांना यशस्वी उद्योजक घडविण्यात येईल. या 
प्रयोजनासाठी वार्षिक रु.५.०० कोटी ऐवढी तरतुद प्रस्तावित केली असून त्याकरिता आवश्‍यक निधी सामाजिक न्याय 
व आदिवासी विकास विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीव्दारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


उपरोक्त मुद्या क्र.१४ पुढील प्रमाणे वाचण्यात यावा -: 


प्रस्तुत योजनेतंर्गत अ.जा/अ.ज प्रवर्गातील उद्योजकांच्या ज्ञानात वाढ करणे व सामजिक विकास करण्याच्या 
हेतून कौशल्य विकास कार्यक्रम राज्य शासनाकडून हाती घेण्यात येईल. महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र (॥०७5)) 
, उद्योजकता विकास संस्था अहमदाबाद (9), राष्ट्रीय सामाजिक विकास संस्था (NSDC) आणि मे.मिटकॉन 
कन्सल्टन्सी सर्व्हीसेस लि, पुणे यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने निवासी उद्योजकीय विकास कार्यक्रम १ ते३ महिन्यांच्या 
कालावधीकरीता आखून त्याव्दारे अजा/अज प्रवर्गातील लाभार्थ्यांमध्ये उद्योजकीय मानसिकता रुजवून त्यांना 
यशस्वी उद्योजक घडविण्यात येईल. या प्रयोजनासाठी वार्षिक रु.५.०० कोटी ऐवढी तरतुद प्रस्तावित केली असून 
त्याकरिता आवश्‍यक निधी सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीव्दारे उपलब्ध 
करुन देण्यात येईल. 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९०७२०११५०२८२६१० असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Shraddha 036४61» 
Kocharekar 


(श्रध्दा कोचरेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत-: 
१. मा. मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः साप्रोयो-२०१९/प्र.क्र.१३३/उद्योग-८ 


२. सर्व संबंधित मा.मंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. सर्व संबंधित मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
५. सर्व विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 

६. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

८. आयुक्त, Hed विकास , रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
९. उप सचिव (विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ महाराष्ट्र्‌ , मुंबई 

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र नागपूर, 

१२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र मुंबई 

१३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-२ महाराष्ट्र नागपूर 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१५. निवासी व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी मुंबई. 


eS 


१७. विकास आयुक्‍त तथा उद्योग संचालक, नवीन प्रशासन इमारत, पहिला मजला मंत्रालय, मुंबई. 


१८. व्यवस्थापकीय संचालक, लोक शाहिर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, मुंबई 

१९. व्यवस्थापकीय संचालक, संत रोहिदास चर्मउद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, मुंबई 
२०. व्यवस्थापकीय संचालक,महात्मा फुळे विकास महामंडळ, मुंबई 

२१. व्यवस्थापकीय संचालक, आदिवासी विकास महामंडळ, मुंबई. 

२२. Dalit Indian Chamber of Commerce & Industry. 

23. ud कार्यासने, उद्योग विभाग, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग. 


